राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान (NMSA) 
अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) 
योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या 
अंमलबजावणीकरिता पहिल्या हप्त्याचा 
निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राशोअ-४६२०/प्र.क्र.१५/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ मार्च, २०२० 


१. केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत होती 
अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचना. 
२. शासन निर्णय क्रमांक ०३१७/प्र.क्र.१८/राकृवियो कक्ष, दि. १३ एप्रिल, २०१७ 
३. शासन निर्णय क्रमांक BWI ४४१९/प्र.क्र.६३/८ अ, दिनांक ३१.८.२०१९ 
. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 9-29/2092-RFS-lll, दिनांक २० जानेवारी, २०२० 
५. सामाजिक न्याय विभागाची दिनांक २७.२.२०२० ची टिप्पणी 


प्रस्तावना- 

राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास [Rain fed Area Development (RAD)] 
योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून त्याकरिता केंद्र व राज्य हिळ्याचे अनुदानाचे प्रमाण ६०:४० असे 
आहे. संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० या वर्षासाठी केंद्र हिस्सा रु.२६००.०० लाख व 
राज्य हिस्सा रु.१७३३.३३ लाख अशा एकूण रु. ४३३३.३३ लाख रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भ क्रमांक ४ येथील दिनांक 20.09.2020 च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान 
(NMSA) अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) योजनेअंतर्गत पहिल्या हप्त्यापोटी अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता 
रु.७६.७० लाख निधी राज्य शासनाकडे वितरीत करण्यासाठी त्यांच्याकडील पे HS अकाऊंटस ऑफिसर (सेक्टर) 
यांना कळविले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (NMSA) कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता अंमलबजावणी करण्यासाठी पहिल्या हप्त्याचा 
केंद्र हिश्‍ड्यापोटी रु.७६.७० लाख व राज्य SAMI रु. 49.93 लाख अशा एकूण रु. १२७.८३ लाख निधी 


वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (NMSA) कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० 
मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता अंमलबजावणी करण्यासाठी पहिल्या हप्त्याचा केंद्र हिछ्यापोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः राशहोअ-४६२०/प्र.क्र.१५/८-ओ 


रु.७६.७० लाख (रुपये शहात्तर लाख सत्तर हजार फक्त) व त्यास अनुरुप राज्य हिळ्यापोटी रु. ५१.१३ 
लाख (रुपये एकावन्न लाख तेरा हजार फक्त) असा एकूण रु. १२७.८३ लाख (रुपये एक कोटी सत्तावीस 
लाख त्र्याऐंशी हजार फक्त) निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना पुढीलप्रमाणे 


वितरीत करण्यात येत आहे. 
(रू. लाखात) 
wat कद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
अनुसूचित जाती ७६.9० ५१.१३ १२७.८३ 
२. सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सदर खर्च सन २०१९-२० च्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र.डी-३, 


२४०१-पीक संवर्धन, 


(००)(७८९) अनुसूचित जाती उपयोजना, 


(०१) माहिती व प्रचार, 


(०१)(०१) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम व 
हवामान बदल शाश्वत शोती सनियंत्रण, प्रतीमानकरण व नेटवर्किंग कार्यक्रम (केंपुयो) (केंद्र हिस्सा-६०%) 


(अनुसूचित जाती) (२४०१ए२८१) ३३ अर्थसहाय्य. 


मागणी क्र.डी-३, 
२४०१-पीक संवर्धन, 


(००)(७८९) अनुसूचित जाती उपयोजना, 


(०१) माहिती व प्रचार, 


(09)(02) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम व 
हवामान बदल शाश्वत शोती सनियंत्रण, प्रतीमानकरण व नेटवर्किंग कार्यक्रम (केंपुयो) (राज्य हिस्सा- 


४०%) (अनुसूचित जाती) (२४०१ए२९९) ३३ अर्थसहाय्य. 


३. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी 


अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिछ्याच्या रू. १२७.८३ लाख 


निधीचे जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरीता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण ) यांना 


med करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत जिल्हानिहाय वाटप करावयाचा निधी BDS 


प्रणालीद्वारे विभागीय कृषि सहसंचालकांमार्फत जिल्हयांना वितरीत करावा व जिल्हा अधिक्षक कृषि 


अधिकारी यांना प्राप्त निधी आहरित करुन PFMS खात्यावर जमा करावा व संपूर्ण अदायगी PFMS वरच 


करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः राशहोअ-४६२०/प्र.क्र.१५/८-ओ 
४. या शासन निर्णयाव्दारे उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या रू.१२७.८२ लाख निधीचे सनियंत्रण 
करण्याच्या दृष्टीने, निधी आहरण व संवितरण करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संतिरण अधिकारी 

| आयुक्तालय स्तर । आयुक्‍त (OM), कृषि सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी 
आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२ विभागीय स्तर संबंधित विभागीय कृषी | संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक 
सहसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी. 

३ जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक | संबंधित जिल्हा अधिक्षक अधिकारी 
अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


५. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी राज्य 
शासनास सन २०१९-२० करीता मंजूर केलेल्या कृति आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रिय कृषि 
मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 
याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे 
अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित 
करावे. 

६. सदर योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनांमधील अवर्षण प्रवण क्षेत्र घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार तसेच संदर्भाधीन अ.क्र. २ 
येथील उन्नत शेती समृद्ध होतकरी अभियानाच्या दिनांक १३ एप्रिल, २०१७ च्या शासन निर्णयातील 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात यावी. 

७. प्रत्येक महिन्याला योजनेची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती याबाबतची माहिती अद्ययावत करण्यात यावी व 
राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांसोबतच्या परिशिष्ट-३ मध्ये भरण्यात यावी व सदरची 
माहिती राज्य शासनाकडेसुद्धा पाठविण्यात यावी. 

८. योजनेचा सविस्तर त्रैमासिक प्रगती अहवाल पुढील त्रेमासिकाच्या पहिल्या महिन्यांच्या १० तारखेपर्यंत 
त्याचप्रमाणे वार्षिक प्रगती अहवाल आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३ महिन्यांच्या काळावधीत कृषी व सहकार 
विभाग, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडे तसेच राज्य शासनाकडे पाठविण्यात यावा. 

९. कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) Gare उद्दिष्टपूर्तीसाठी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि 


आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथे नमुद केलेल्या केंद्र शासनाच्या 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राशहोअ-४६२०/प्र.क्र.१५/८-ओ 


१०, 


११, 


१२. 


१२३. 


प्रत, 


Cc 40 A OO 


१०, 
गती; 
१२. 


93. 
१४. 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या सदर घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच उपरोक्त नमूद अटी व शर्ती 
विचारात घेऊन उद्दिष्ट निहाय सविस्तर मार्गदर्शक सुचना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. 
अनुसूचित जाती प्रवर्गसाठीचा निधी अनुसूचित जाती व नवबौध्द लाभार्थ्यांकरीता खर्च करण्यात यावा. 
अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ कोणत्या स्वरुपात देण्यात आला, याबाबतची सन २०१८- 
१९ तसेच २०१९-२० सन या वर्षातील माहिती सामाजिक न्याय विभागास सादर करण्यासाठी, शासनास 
सादर करण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिल, २०१८ 
अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी शर्तीची पूर्तता 
करुन तसेच संदर्भाधीन अ.क्र. ७ येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०४१५१९५९६००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


डं डं Digitally signe 
Bharati Dinesh >: 
ou=A\ 
po 10032, st=M , 
कि 2.5.4.20=ac65e55bc2f86ec37c6f25 108b6605bc20e71b4 
D h Url 742dd20d7e8f5e14cda6a2a7f, cn=Bharati Dinesh Dhuri 
Date: 2020.03.04 15:22:14 +05'30' 


(भारती दि. धुरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुकत (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍ताळलय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि उद्योग विकास महामंडळ, अंधेरी,मुंबई. 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व जिल्हा परिषदा) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा,पुणे 

सर्व संचालक, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

व्यवस्थापकीय संचालक, जिल्हा अग्रणी बँक (बँक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल ,पुणे) 
सर्व कृषि विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी/सर्व तालुका कृषि अधिकारी/सर्व मंडळ 
कृषि अधिकारी 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राशहोअ-४६२०/प्र.क्र.१५/८-ओ 


१५. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 

१६. सहायक संचालक(लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे 

१७. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी 

१८. उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
१९. उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 

२०. सर्वकार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२१. वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्राळय,मुंबई 

२२. सामाजिकन्याय व विशेष सहाय्य विभाग (का.विघयो ), मंत्रालय, मुंबई 

२३. निवडनस्ती ८-ओ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


